महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र सक्षम 
प्राधिकारी व अनुषंगिक कर्मचारीवृंद याकरिता 
पद निर्मिती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१५/प्र.क्र. १३०१/पोल-११ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ जून, २०१७ 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ हा 

ठेवीदारांच्या हितासाठी करण्यात आला असून अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून ठेवीदारांची 
फसवणूक करणाऱ्या व्यक्‍ती / संस्था यांचेविरुद्ध कारवाई केली जाते. एखादी व्यक्‍्ती/ संस्था ज्यांनी 
ठेवी स्विकारल्या आहेत, या ठेवी मुदतीनंतर परत करण्यामध्ये वा त्यावरील व्याज देण्यामध्ये कसुर 
केल्यास अशा व्यक्‍ती / संस्था यांची स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता जप्त करुन सदर मालमत्ता 
मा.न्यायालयाच्या आदेझानुसार त्यांची विक्री / विल्हेवाट करुन त्यातून प्राप्त झालेल्या रकमांचे वाटप 
ठेवीदारांना करण्यात येते. प्रस्तुत कायदा अंमलात आल्यापासून या कायद्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या विविध पदांवर कार्यरत असणारे उपजिल्हाधिकारी यांना 
सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यात येते. 

या कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांची वाढती संख्या, यातील कायदेशीर क्लिष्टता, लाखो 
ठेवीदारांचा गुंतवलेला पैसा व त्यांना कालबद्ध स्वरुपात त्यांच्या ठेवी परत मिळवून देण्याचे 
शासनासमोरीळल आव्हान या सर्व बाबींचा विचार केल्यास या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र 
उपजिल्हाधिकारी / सक्षम प्राधिकारी असणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय 
संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र सक्षम 
प्राधिकारी व अनुषंगिक कर्मचारीवृंदाकरिता पद निर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम 
५ (१) प्रमाणे सक्षम प्राधिकारी (२ पदे) व इतर अनुषंगिक कर्मचारीवृंद असे खालीलप्रमाणे एकुण १२ पदे 
निर्माण करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१५/प्र.क्र.१३०१ /पोल-११ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
नियमित । बाह्ययंत्रणेद्वारे 

धिक उपजिल्हाधिकारी | रु.१५६००-३९००० अधिक ग्रेड वेतन ५४०० ०२ 1 - | 

२ लेखाधिकारी रु.९३००-३४००० अधिक ग्रेड वेतन ४४०० ०२ Pee. 

3 अव्वल कारकून । रु.५२००-२०२०० अधिक ग्रेड वेतन 3400 ०२ | - | 

४ लिपिक टंकलेखक | रु.५२००-२०२०० अधिक ग्रेड वेतन १९०० ०२ 1 - | 

५ लिपिक ठोक रक्कमेवर 1 -__| ०२ 

६ शिपाई ठोक रक्कमेवर p= ०२ 
एकूण ०८ ०४ 


२. उपरोक्त नमूद उपजिल्हाधिकारी, लेखाधिकारी, अव्वल कारकून व लिपिक टंकलेखक ही पदे 
प्रतिनियुक्तीने व लिपिक व शिपाई ही पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येतील. 
३. सदर उपजिल्हाधिकारी / सक्षम प्राधिकारी कार्यालयावर जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांचे 
प्रशासकीय नियंत्रण राहील. 
४. उपरोक्त नमूद पदांना दिनांक ३० जून, २०१८ पर्यंतच्या कालावधीकरिता मंजूरी देण्यात येत आहे. 
५. सदरचा शासन निर्णय, उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२९२/आपुक, दिनांक १५.०६.२०१७ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०६२९१३०६४२९०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
Digitally signed by Yuvraj B Ajetrao 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=68e6425b3accbc2689913c8cbb128d17b6b54 


Ajetrao ae 
(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१५/प्र.क्र.१३०१ /पोल-११ 


४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

५. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

. निवडनस्ती (पोल-११ कार्यासन). 


one ७ © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


